आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील सहाय्यक आयुक्‍त समाज 
कल्याण, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
अनियतकालीन/ विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः CHA - २०१९/प्र.क्र.२२३/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२० 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम-४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट अ (सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड पे ५०००) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या विनंती/प्रशासकीय 
कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
| १_| २ ३ PB 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
Ce श्री.सुनिल खमितकर पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत ; ; लातूर 
जिल्हा परिषद, लातूर 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे — 


१. बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर त्यांना 
विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ 
ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांस 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

२. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

३. प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२४१२५७५३३७२२ असा आहे. हा Heal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
GIRIDHAR PATIL ८ 


(a. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.सुनिल खमितकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (द्वारा- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 


शासन आदेडा क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.२२३/ आस्था-२ 


थन 
अ 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे 

संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, लातूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लातूर/वाशिम 

मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
१०) मा.सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
११) निवडनस्ती आस्था-२. 


Ot ON i Oe ee A ie पे 


ween 


पृष्ठ २ पैकी 2 


